सहआयुक्त या सवंर्गाची दि.१.१.२०२० 
ते १.१.२०२२ या कालावधीची अंतीम 
सेवा जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सकआ-२०२२/प्र.क्र.२१५/आस्था-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १९ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा- सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. २०१९/प्र.क्र. २६०/आस्था-२, 
दि. ०६.१०.२०१९ 


परिपत्रक 


आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहआयुकक्‍्त,समाजकल्याण ( वेतनमॅंट्रीक्स 
मधील वेतनस्तर एस-२५ : ७८८००-२०९२००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२० ते १.१.२०२२ या 
कालावधीची अंतीम सेवा जेष्ठता यादी यासोबत प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. सहआयुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१९ पर्यंतची ज्येष्ठतासूची संदर्भिय 
परिपत्रकान्वये दि. ०६.१०.२०१९ रोजी अंतीम करुन प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर सवर्गात नव्याने 
सरळसेवेने अथवा पदोन्नतीने अधिकारी रुजू झालेले नाहीत. यास्तव सहआयुक्त, समाज कल्याण या 
संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१९१७११०४६८२२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ॥॥१६५- 


RAMCHANDRA 
DINGLE 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-0 


आयुक्त, समाजकल्याण महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उपआयुक्त, समाज कल्याण 

सर्व उपआयुक्त तथा सदस्य, जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे) 

निवड नस्ती- आस्था २. 


AN AD 


mm SS 


S oC 
>> <:<- << > ८:- <८-> ऱऱ८ 


समाज कल्याण आयुक्तालयांतर्गत सहआयुक्त या संवर्गाची दि. १/१/२०२० रोजीची अंतीम ज्येष्ठता यादी. 


अधिकाऱ्यांचे नाव जन्म दिनांक | शासन सेवेत प्रथम | यासंवर्गात । पदोन्नतीने / ! सेवानिवृत्तीचा | ani 
क्र नियुक्‍ती दिनांक | आल्याचा दिनांक दिनांक 
२ शिळ 4 & ८ ९ 
श्री.बी.डी.खंडाते ८.३.१९६२ १३.१०.१९९२ ३०.७.२०१८ ३१.०३.२०२० 
श्री.डी.डी.देशमुख ११.१०.१९६४ ८.१०.१९९२ १२.११.२०१८ ३१.१०.२०२२ 
समाज कल्याण आयुक्तालयांतर्गत सहआयुक्त या संवर्गाची दि. 9/9/2029 रोजीची अंतीम ज्येष्ठता यादी. 
अधिकाऱ्यांचे नाव जन्म दिनांक । शासन सेवेत प्रथम | यासंवर्गात । पदोन्नतीने /  सेवानिवृत्तीचा | शोरा 
क्र नियुक्‍ती दिनांक | आल्याचा दिनांक दिनांक 
२ [| 4 द ८ ९ 
श्री.बी.डी.खंडाते €.3.98 G2 93.90.9882 ३०.७.२०१८ ३१.०३.२०२० 
श्री.डी.डी.देशमुख ११.१०.१९६४ ८.१०.१९९२ १२.११.२०१८ ३१.१०.२०२२ 


समाज कल्याण आयुक्तालयांतर्गत सहआयुक्त या संवर्गाची दि. १/१/२०२२ रोजीची अंतीम ज्येष्ठता यादी. 


a.) ज्ये. | अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक । शासन सेवेत प्रथम | यासंवर्गात । पदोन्नतीने /  सेवानिवृत्तीचा | शोरा 
क्र क्र. नियुक्‍ती दिनांक | आल्याचा दिनांक | सरळसेवेने दिनांक 

a २ 3 ॥_ षु ६ L, | ८ ९ Loe 
fas ai श्री.डी.डी.देशमुख खुला ११.१०.१९६४ ८.१०.१९९२ १२.११.२०१८ | पदोन्नत | ३१.१०.२०२२ 


